दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार, 
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट “ड” ते गट “अ” च्या 
निम्नस्तरापर्यंत (Lowest rung of group “A”) 
मधील पदांवर पदोन्नतीमध्ये दि.३०.६.२०१६ 
पासून दिव्यांग आरक्षण लागू करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - दिव्यांग २०२२/प्र.क्र.८३/१६-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दिनांक - २९ जुले, २०२४ 


वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही १०९९/प्र.क्र.३७/९९/१६-अ, 

दिनांक ५ मार्च, २००२ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक दिव्यांग २०१८ / प्र.क्र.११४ /१६-अ, 
दिनांक २९ मे, २०१९ 

३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक दिव्यांग २०१५/ प्र.क्र.१७१ /१६-अ, 
दिनांक ५ जुले, २०२१ 

४ कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे कार्यालयीन आदेशा क्र. ३६०१२/१/ 
2020-Estt. (Rest.-ll), दि. १७ मे, २०२२ 

५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक दिव्यांग २०२२/प्र.क्र.८३/१६-अ, 
दिनांक २० एप्रिल, २०२३ 

६) केंद्र शासनाच्या कार्मिक मंत्रालयाचे क्र. 3३६०१२/१/२०२०- Estt. (Rest.-ll), दि. 
२८डिसेंबर.२०२३ 


प्रस्तावना- 

दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम २०१६ मधील तरतूदीनुसार, केंद्र शासनाच्या दि.१५.१.२०१८ 
रोजीच्या आदेशाआधारे, गट अ ते गट ड पदावर सरळसेवा भरतीमध्ये संदर्भ क्र.२ येथील 
दि.२९.५.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिव्यांगासाठी ४ % आरक्षण राज्यात लागू केले आहे. 
तसेच गट क व गट ड च्या पदांवर संदर्भ क्र.१ येथील कार्यपध्दती कायम ठेवून, पदोन्नतीमध्ये ४% 
दिव्यांग आरक्षण लागू करण्यात आले. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव कुमार गुप्ता व इतर यांनी 
दाखल केलेल्या सिव्हिल अप्लीकेशन क्रमांक ५२१/२००८ प्रकरणी दिनांक ३०.६.२०१६ रोजी गट अव 
गट ब पदावर सुध्दा पदोन्नती आरक्षण लागू करण्याबाबत निर्णय दिला. तथापि, केंद्र शासनाने दिव्यांग 
अधिनियम सन १९९५ तसेच दिव्यांग अधिनियम सन २०१६ नुसार, गट अ व गट बच्या पदावर दिव्यांग 
पदोन्नती आरक्षणासंदर्भात कार्यवाही करण्यात आली नसल्याने, सदर प्रकरणी दि. १४.०१.२०२० रोजी 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू करण्याबाबत अंतिम निर्णय दिला. 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग २०२२/प्र.क्र.८३/१६-अ 


दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचा उक्त न्यायनिर्णय तसेच दिव्यांगांना राज्य शासकीय सेवेत 
गट-अ व गट-ब च्या पदांवर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणेसंदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल 
करण्यात आलेल्या रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र. ६८१९/२०२१ व इतर याचिकांवर मा. न्यायालयाने 
दि.२९.०६.२०२१ दिलेले अंतरिम आदेड आणि दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील 
तरतुदींच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय सेवेतील दिव्यांग अधिकारी / कर्मचारी यांना गट-अ व गट-ब 
मधील पदांवर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणेबाबत दि.०५.०७.२०२१ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
आला. सदर शासन निर्णय हा केंद्र शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात सिव्हिल अपील क्र. 
१५६७/२०१७ प्रकरणी दाखल केलेला संकीर्ण अर्ज क्र. २१७१/२०२० या प्रकरणी मा. सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयानुसार केंद्र शासनाकडून निर्गमित करण्यात येणाऱ्या सूचनांच्या आणि मा. 
उच्च न्यायालयात प्रलंबित रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र. ६८१९/२०२१ व इतर याचिका यांमध्ये होणाऱ्या 
अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात आला होता. 


केंद्र शासनाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने दि.१७.५.२०२२ रोजीचा कार्यालयीन आदेशान्वये 
दिव्यांगांना गट-क ते गट-अ च्या निम्न स्तरापर्यंतच्या पदांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याबाबतच्या 
सूचना निर्गमित केल्या आहेत. सदर सूचना हया अधिक विस्तृत व सर्वसमावेशक असल्याने तसेच 
दि.५.७.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय हा केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अधीन असल्याची बाब 
विचारात घेता, राज्य शासनाने सुध्दा दि.२०.४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दि.५.३.२००२ व 
दि.५.७.२०२१ अधिक्रमित करुन, गट ड ते गट अच्या निम्नस्तर पर्यंत पदोन्नतीमध्ये सुधारीत दिव्यांग 
पदोन्नती धोरण शासन निर्णय दि.२०.४.२०२३ अन्वये राज्यात लागू केले. 


आता, केंद्र शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश विचारात घेवून, दि.२८.१२.२०२३ 
रोजीच्या आदेझान्वये गट क ते गट अ (निम्नस्तर) पर्यंत दि.१७.५.२०२२ रोजीच्या आदेशान्वये निश्चित 
केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार, दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण हे दि.३०.६.२०१६ पासून लागू करण्याबाबत 
सूचना निर्गमित केल्या आहेत. राज्यात सुध्दा दिव्यांग पदोन्नती आरक्षणासंदर्भातील राज्य शासनाच्या 
धोरणाच्या अनुषंगाने काही याचिका मा.उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून सदर याचिकांमध्ये केंद्र 
शासनाच्या दि.२८.१२.२०२३ रोजीच्या आदेझाप्रमाणे राज्यात दि.३०.६.२०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने 
दिव्यांग आरक्षणाची पदोन्नतीमध्ये अंमलबजावणी करण्याच्या संदर्भात राज्य शासनाने कार्यवाही 
करण्याचे आदेशित केले आहे. 

त्यानुषंगाने दिव्यांग कर्मचाऱयांना गट-ड ते गट-अ च्या निम्नस्तरापर्यंतच्या पदांना (Lowest 
rung of group “A”) पदोन्नतीमध्ये दिव्यांग आरक्षणाबाबतच्या सुधारित सूचना निर्गमित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन प्रस्तुत प्रकरणी खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय- 


दिव्यांग अधिकारी/कर्मचारी यांना गट ड ते गट अ च्या निम्नस्तरापर्यंतच्या पदांमध्ये 
पदोन्नतीमध्ये ४ टक्के या प्रमाणात आरक्षण दि.३०.६.२०१६ पासून लागू करण्यात येत आहे. सदर 
आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करताना खालील नमूद कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा- 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग २०२२/प्र.क्र.८३/१६-अ 


१, 


दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना दिनांक २०.४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या पात्रता अटींच्या 
पूर्ततेच्या अधीन राहून, दि.३०.६.२०१६ पासून काल्पनिक पध्दतीने (Notional Basis) गट अच्या 
निम्नस्तरापर्यंत पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा लाभ अनुज्ञेय करण्यात यावा. 


. दि.३०.६.२०१६ पासून ज्या दिनांकाला दिव्यांग अधिकारी/ कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरेल त्या 


दिनांकापासून त्यांना काल्पनिक रित्या पदोन्नतीमधीळ आरक्षणाचा लाभ देण्यात यावा. पदोन्नतीचा 
प्रत्यक्षात आर्थिक लाभ त्यांना प्रत्यक्षात पदभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून लागू होईल. 


. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नतीसाठी दि.३०.६.२०१६ पासूनच्या पदोन्नतीसाठी विचार केल्यामुळे, 


पदोन्नती साखळीतीळ inter-se-seniority वर परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे 
ज्येष्ठतायाद्यांमध्ये सुधारणा होवून प्रशासकीय गैरसोय होऊ शकते. अशी परिस्थिती टाळण्यासाठी 
दि ३०.०६.२०१६ नंतर मान्यता देण्यात आलेल्या प्रत्येक निवडसूचीतील पदसंख्येनूसार व 
दि.२०.४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार, प्रत्येक शासकीय आस्थापना/ नियुक्‍ती 
प्राधिकारी यांनी दिव्यांग आरक्षणाची गणना करावी. सदर निवडसूचीमध्ये पात्र दिव्यांगांची संख्या 
पुरेशी नसल्यास san दिव्यांग कर्मचाऱ्यासाठी अधिसंख्य पद निर्माण करावे. अधिसंख्य पदाची 
निर्मिती, दिव्यांग कर्मचाऱ्यासाठी वैयक्तिक स्वरुपाची असेल. 


. उपरोक्त प्रमाणे निवडसूचीनिहाय दिव्यांग पदांची गणना करुन, दिव्यांगांची बिंदूनामावली 


(Vacancy Base) सुधारीत करावी. त्याला प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार संबंधीत मागासवर्ग कक्षाची 
मान्यता घेण्यात यावी. 


. त्यानंतर दिव्यांगांच्या अतिरिक्त निवडसूचीस प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार आस्थापना मंडळ/ 


विभागीय पदोन्नती समितीची मान्यता घेण्यात यावी. 


. दि.३०.६.२०१६ पासून सुधारीत आरक्षण निश्चिती करताना, दिनांक २०.४.२०२३ पूर्वी दिव्यांग 


पदोन्नतीसंदर्भात अस्तित्वात असलेल्या धोरणानुसार ( दि.५.३.२००२ व दि.५.७.२०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयानुसार) प्रत्यक्षात देण्यात आलेल्या दिव्यांग पदोन्नत्या बाधित होणार नाहीत यांची 
दक्षता घ्यावी. आवश्‍यकतेनुसार संबंधित निवडसूचीमधीळल रिक्‍तता विचारात घेवून अन्य दिव्यांग 
प्रकारातील दिव्यांग उमेदवाराचे अंतर्गत परिवर्तनाने अन्य पात्र दिव्यांग प्रकारच्या उमेदवारामधून 
समायोजन करावे. 

अतिरिक्‍त निवडसूचीमधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यास सदर शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अधिसंख्य 
पद निर्मिती करुन समावून घेण्यासाठी वित्त विभागामार्फत उच्चस्तर सचिव समितीपुढे प्रस्ताव 
सादर करावा. 


. दिव्यांगासाठी अ.क्र.३ मधील तरतूदींनुसार, अधिसंख्य पदांच्या निर्मिती करण्याची जबाबदारी 


प्रशासकीय विभागानाची राहील. विभागाने त्यांच्या अधिपत्याखालील आस्थापनाचे अधिसंख्य 
पदांच्या निर्मितीच्या प्रस्तावांची पडताळणी करुन वित्त विभागामार्फत आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग २०२२/प्र.क्र.८३/१६-अ 


९. विभागीय परीक्षा/विभागीय स्पर्धा परीक्षा या मार्गाने होणाऱ्या पदोन्नतीसह, इतर प्रचलित मार्गांनी 
झालेल्या पदोन्नती प्रक्रियांमध्ये दिव्यांगांना काल्पनिक पदोन्नतीचा लाभ देण्यात यावा. 

१०.दि.३०.६.२०१६ नंतर पदोन्नतीसाठी घेण्यात आलेल्या विभागीय परीक्षा/ विभागीय स्पर्धा 
परीक्षांमधून पात्र दिव्यांगांची निवड करण्यात यावी. दिव्यांग उमेदवारांच्या पात्रतेचे मूल्यमापन 
करण्यासाठी आवश्‍यकतेनुसार स्वतंत्र परीक्षा घेण्यात यावी. 

११.विहित दिव्यांगत्व असणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्याकरिता दिव्यांग आरक्षणाची पदे निश्चित 
करताना त्या-त्या संवर्गासाठी विहित केलेल्या प्रमाणात एका निवडसूची (भरती ) वर्षातील रिक्‍त 
पदांवर गणना करण्यात यावी. 

१२.दिव्यांग आरक्षण हे समांतर आरक्षण असल्याने सामाजिक आरक्षणाप्रमाणे एकाकी पदाला दिव्यांग 
आरक्षण लागू राहणार नाही. 

१३.एखाद्या संवर्गात / गटात दिव्यांगत्वाच्या सर्व प्रकारांसाठी पदे सुनिश्चित केळी असली किंवा कमी 
प्रकारांसाठी पदे सुनिश्चित केळी असली तरी जेवढ्या प्रकारांसाठी पदे सुनिश्चित केळी आहेत 
त्यासाठीचे एकूण आरक्षण ४ % एवढेच राहील. कमी प्रकारासाठी पदे सुनिश्चित केली म्हणून 
आरक्षणाचे एकूण प्रमाण कमी करण्यात येणार नाही. 

१४.दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचा दि.३०.६.२०१६ पासून पदोन्नतीसाठी विचार करताना झासनाने वेळोवेळी 
केलेले पदोन्नती संबंधातील नियम, आदेश व निकष (उदा.पदोन्नतीलगतच्या पदावरील किमान 
सेवेचा कालावधी, विहित विभागीय/सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परिक्षा, गोपनीय अहवाल इन.) दिव्यांग 
कर्मचाऱ्याने पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. 

१५. दिव्यांग आरक्षणानुसार पदोन्नतीसाठी पात्र दिव्यांग कर्मचारी यांना निवडसूची मध्ये रिक्‍त पद 
उपलब्ध होईपर्यंत अधिसंख्य पद निर्माण करावे अथवा समायोजन करावे. सदर अधिसंख्य पद हे 
दिव्यांग कर्मचारी सेवानिवृत्ती, पुढील पदोन्नती अथवा इतर कोणत्याही कारणाने होणारी रिक्‍तता 
यापैकी जे आधी असेल त्या दिनांकाला व्यपगत करण्यात यावे. 

१६.प्रत्येक शासकीय आस्थापनेने दि.२०.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील अ.क्र.१३ नुसार 
“संपर्क अधिकारी* व अ.क्र.१५ नुसार “तक्रार निवारण अधिकारी” नियुक्‍त करुन सदर अधिकारी 
यांनी आढावा घेवून, कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. 

१७.ज्यांना कायद्याच्या विविध न्यायालयांच्या आदेडशा/निर्णयांच्या अनुषंगाने वैयक्तिकरित्या 
पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला आहे अशा प्रकरणी काल्पनिक पदोन्नतीचा लाभ 
संबंधित दिव्यांग उमेदवारांवर विपरित परिणाम करणार नाही. 

सदर आदेश राज्य शासकीय / निमशासकीय सेवा, शासनाचे उपक्रम, सर्व शासकीय 
मंडळे, महामंडळे, प्राधिकरणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, 
नगरपालिका, शासन अनुदानित संस्था आणि ज्यांना sear देण्याचा अधिकार शासनास आहे अशा 
सर्व संस्था व सेवा यांना लागू राहतील. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग २०२२/प्र.क्र.८३/१६-अ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७२९१५५८०६५५०७ असा 
आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


itally signed by ASHOK MAHADEO CHEMTE 


ig) 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


20=7cf579d564c1 ecb 1f9db8131315b3c1d75eb6e6fc9a4768 


960c6b38cc3519467, posti Cod 10032, st=Maharashtra, 

C H E MTE serial INumber=9D329586BFDEB8758AC3DF2D5A4BFB2D41BEB6B 
6B6033B048F01BF21C4A28A7D, -ASHOK MAHADEO CHEMTE 
Date: 2024.07.29 16:13:34 +05'30° 

अ. म. चेमटे 
(अ. म. ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई- ४०० ०३५. 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०० ०३२. 
सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव,मुंबई ४०० ०३२. 
सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा व संसद सदस्य यांचे खाजगी सचिव महाराष्ट्र राज्य. 
मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
सर्व विभागीय आयुक्‍त/सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, (विधान परिषद/विधानसभा) विधानभवन, मुंबई 
सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई- ४०० ०३२. 
सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुंबई-४०० ०३२ 
मा. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (मूळ शाखा/अपील शाखा), मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 
मा.प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 
मा. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई. 
मा.महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
मा.महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
शासकीय अभियोक्ता, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा/अपील शाखा), मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 
शासकीय अभियोक्ता, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 
सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य. 
सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य. 
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
विधीमंडळ ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानभवन, मुंबई 
सर्व महामंडळे, मंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य. 
सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य. 
निवड नस्ती/कार्यासन १६-अ, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


